जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई हहरसाठी 
“कार्यकारी समिती” घटित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१९ /प्र.क्र. ३७/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : 3 जून, २०१९ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम ,१९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ 
४) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर 
यांचेपत्रक्र.जिनिसमुंश/जिवायो/कार्यकारीसमिती/२०१९/२६०, दि.६/२/२०१९ 


शासन निर्णय :- 

“ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम ११ च्या 

तरतूदी अनुसार जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी, जिल्हा नियोजन समितीच्या 
अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक “कार्यकारी समिती” घटीत करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा 
नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ च्या “नियम ६-अ” मधे करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार उपरोक्‍त नमूद कार्यकारी समितीमधे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३(३) च्या परिच्छेद दोन 
(ब) अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य*यांचेपैकी २ “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (३) च्या 
परिच्छेद चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “ विशेष निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी २ “विशेष निमंत्रित” 
सदस्यांची नियुक्‍ती होणे आवश्‍यक आहे. 
२. “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ ” मधील “नियम ६- 
अ” च्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम,१९९८ च्या 
कलम ३ (३)च्या परिच्छेद दोन (ब) अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य* आणि कलम ३ (३) च्या 
परिच्छेद चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “ विशेष निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी ,जिल्हा नियोजन समिती 
, मुंबई शहरचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांनी शिफारस केल्यानूसार मुंबई शहर जिल्हयातील 
खालील सन्माननीय खासदार व आमदार यांच्या नामनिर्देशनासह जिल्हा नियोजन समिती मुंबई 
शहरची “कार्यकारी समिती” खालीलप्रमाणे घटित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव पदनाम 
ees मा. पालकमंत्री, मुंबई हहर अध्यक्ष 
२. श्री. अरविद सावंत , संसद सदस्य विशेष निमंत्रित सदस्य 
३. डॉ. मनिषा कायंदे, विधानपरिषद विशेष निमंत्रित सदस्य 
सदस्य 
४. श्री. दत्ता दिवेकर नामनिर्देशित सदस्य 
प. श्री. अशोक सावंत नामनिर्देशित सदस्य 
&. विभागीय आयुक्‍त , कोकण विभाग, सदस्य 
नवी मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१९ /प्र.क्र. ३७/का.१४८१-अ, 


७ जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर सदस्य 

८. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सदस्य 

रः जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर संयोजक 
३. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई हाहर यांनी उपरोक्त 
आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६०४१६५०५१९४१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
VIJESING पपा पा 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8f1 7ceecSe2d7d4b6a8bb 


VASAVE 1.1 यि 
(वि.फ.वसावेै) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई 
८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर 
९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , मुंबई शहर 


११.निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


